मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद येथील नव्याने बांधण्यात 
आलेले गोदाम ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट साठवणूकीसाठी 
निवडणूक विभागास हस्तांतरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-४४१९/प्र.क्र.१२८/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 08 जून, २०२१ 


वाचा :- शासनाचा समक्रमांकाचा दिनांक २७/११/२०२० चा झासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद येथीळ गोदाम 
बांधण्याकरिता झालेला खर्च ₹१,५१,०५,०००/- अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास अदा 
करण्याच्या अधीन राहून सदर गोदाम ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट साठवणूकीसाठी निवडणूक विभागास 
कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर गोदाम 
बांधण्याकरिता जास्तीचा खर्च झालेला असल्याने सदर जास्तीचा खर्च अदा करण्याकरिता मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
२. मौ.पिंपरी ता.उस्मानाबाद येथील गोदाम बांधण्याकरिता विभागास ₹१,८६,८७,४६९/-इतका 
खर्च soo आहे. सबब, उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ येथे 
“३₹१,५१,०५,०००/- (रूपये एक कोटी एक्कावन्न लक्ष पाच हजार)” ऐवजी “₹१,८६,५७,४६९/- (रूपये 
एक कोटी शाहाऐंशी लक्ष सत्तावन्न हजार UR एकोणसत्तर)” असे वाचावे. 
2: सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०९१५४७१९५७०६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudhir Deodatta - 
Tungar 


(सुधीर दे. तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक. 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 
. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद. 
४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग, मुंबई. 
५. उपायुक्त (पुरवठा), औरंगाबाद. 
६. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


